महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब ( शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) या 
संवर्गातील अधिव्याख्याता या पदावरील ७ अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- पकास-२४२१/प्र.क्र.८७ (भाग-३)/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १४ जून, २०२२ 


वाचा :- १. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र-४४१७/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक ०४.०८.२०१७ 
२. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र-४४१७/ प्र.क्र.२४०/ प्रशा-२, दिनांक २३.०२.२०१८ 
३. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र-४४१७/ प्र.क्र.२४०/ प्रशा-२, दिनांक ०२.०५.२०१८ 
४. सा.न्या. व वि.स.विभाग, शा.नि.क्र.सीबीसी१०/२००४/प्र.क्र.५७०/मावक-५, 
दिनांक १६.०५.२००७. 
५. आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्र. आशिका/परि.का./२१/आस्था-अ/१०५/४६४५, 
दिनांक ०९.११.२०२१ 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त वाचा येथे नमूद दिनांक ०४.०८.२०१७, दिनांक २३.०२.२०१८ व दिनांक ०२.०५.२०१८ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सरळसेवेने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) गट-ब संवर्गात 
अधिव्याख्याता या पदावर २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या दिनांक 08.99.2029 रोजीच्या पत्रान्वये परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. पायाभूत प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या व शासनाच्या प्रचलित 
धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय : 

शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या, उपरोक्‍त वाचा 
येथे नमूद दिनांक ०४.०८.२०१७, दिनांक २३.०२.२०१८ व दिनांक ०२.०५.२०१८ रोजीच्या शासन निणयान्वये 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) गट-ब संवर्गात अधिव्याख्याता या पदावर कार्यरत सोबतच्या 
प्रपत्रामध्ये नमूद अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद दिनांकास परिविक्षाधीन 
कालावधी पूर्ण करण्यात येत असून रकाना क्रमांक ८ मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास 
शासन मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. श्रीमती लता रंगनाथराव कच्छवे, अधिव्याख्याता याचा परिविक्षाधीन कालावधी सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाच्या दिनांक १६.०५.२००७ मधील तरतूदीनुसार समाप्त करण्यात आला आहे. सदर शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र.८७ (भाग-३)/प्रशा-२ 


निर्णयातील तरतूदीनुसार श्रीमती peed यांना भविष्यात विमुक्त जाती (अ) प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणाचा 
लाभ घेण्यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. 


३. परिविक्षाधीन पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढी देण्यात याव्यात. तसेच संबंधितांच्या 
सेवापुस्तकात याची नोंद घेण्यात यावी. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०६१४११४५५८९१२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 
Digitally signed by DEEPAK VIJAY SHELAR 


DEEPAK ४६१०५७०५०५ 


SHELAR EDUCATION DEPARTMENT 
(दीपक atc) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


AD 


) 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 

) सर्व शिक्षण संचालक 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
) 

) 

) 

) 


AN 


ee 


o~ 


प्राचार्य, सर्व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालया मार्फत) 
निवडनस्ती. 


4 


SG © 


८ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र.८७ (भाग-३)/प्रशा-२ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पकास-२४२१/प्र.क्र.८७ (भाग-३)/प्रशा-२, दिनांक १४ जून, २०२२ सोबतचे सहप्रपत्र 


अ.क्र. | अधिकार्‍यांचे नांव शासन सेवेत नियुक्तीच्या आदेशाचा । शासन सेवेत रकाना ४ मधील परिविक्षा रकाना ६ मधील परिविक्षाधीन कालावधी 
दिनांक प्रथम रुजू दिनांकानुसार कालावधीत कारणांमुळे वाढलेला | समाधानकारक पूर्ण 
झाल्याचा परिविक्षाधीन घेतलेल्या एकूण । परिविक्षाधीन केल्यामुळे शासन सेवा 
दिनांक कालावधी पूर्ण अजिंत/परिवर्तीत । कालावधी पूर्ण ज्या दिनांकापासून पुढे 
होण्याचा दिनांक रजा इ. एकूण होण्याचा दिनांक चालु ठेवावयाची आहे तो 
कालावधी दिनांक. 
a २ ३ (face ५ द 1 ७ ८ 
१ श्रीमती लता | शा.शि.व Fa. शा.नि. क्र.ससेप्र- | ०९.०८.२०१७ | ०८.०८.२०१९ षु १४.०८.२०१९ १५.०८.२०१९ 
रंगनाथराव कच्छवे | ४४१७/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक 
०४.०८.२०१७ 
२ श्री. चंद्रकांत खोब्राजी | शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र- | २९.०८.२०१७ | २८.०८.२०१९ & ०४.०९.२०१९ ०५.०९.२०१९ 
धुमाळे ४४१७/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक 
०४.०८.२०१७ 
३ श्रीमती सुलक्षणा | शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र- | ११.०८.२०१७ । १०.०८.२०१९ १८० ०७.०२.२०२० ०८.०२.२०२० 
शालिवाहन पवार | ४४१७/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक 
(सुलक्षणा शरद | ०४.०८.२०१७ 
गडकर) 
४ श्रीमती अश्विनी | शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र- | २९.०८.२०१७ | २८.०८.२०१९ ३२६ २०.०७.२०२० २१.०७.२०२० 
शितलकुमार पाटील | ४४१७/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक 
(आशिष आम्गौन्डा | ०४.०८.२०१७ 
पाटील) 
षु. श्रीमती राणीताई | शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र- | २७.०२.२०१८ । २६.०२.२०२० निरंक २६.०२.२०२० २७.०२.२०२० 
सचिन पाटील | ४४१७/ प्र.क्र.२४०/ प्रशा-२, दिनांक 


(राणीताई शिवाजीराव 
पाटील 


२३.०२.२०१८ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र.८७ (भाग-३)/प्रशा-२ 


अ.क्र. | अधिकार्‍यांचे नांव शासन सेवेत नियुक्तीच्या आदेशाचा | शासन सेवेत रकाना ४ मधील परिविक्षा रकाना ६ मधील परिविक्षाधीन कालावधी 
दिनांक प्रथम रुजू दिनांकानुसार कालावधीत कारणांमुळे वाढलेला | समाधानकारक पूर्ण 
झाल्याचा परिविक्षाधीन घेतलेल्या एकूण । परिविक्षाधीन केल्यामुळे शासन सेवा 
दिनांक कालावधी पूर्ण अर्जित/परिवर्तीत । कालावधी पूर्ण ज्या दिनांकापासून पुढे 
होण्याचा दिनांक रजा इ. एकूण होण्याचा दिनांक चालु ठेवावयाची आहे तो 
कालावधी दिनांक. 
a) २ ३ नि ५ द —— ग ८ 
& श्रीमती माधुरी | शा.शि.व fa. शा.नि. क्र.ससेप्र- | २२.०३.२०१८ । २१.०३.२०२० १०० ३०.०६.२०२० ०१.०७.२०२० 
मुनिराज दलाल ४४१७/ प्र.क्र.२४०/ प्रशा-२, दिनांक 
२३.०२.२०१८ 
७. श्री. सुभाष बावा वसावे | शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र- | १८.०५.२०१८ | १७.०५.२०२० १७ ०४.०६.२०२० ०५.०६.२०२० 
8890/ प्र.क्र.२४०/ प्रशा-२, दिनांक 
०२.०५.२०१८ 
DEEPAK VIUAY (1-1... 
SHELAR ee 
(दीपक होलार) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


